उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय 
फिरते देखभाल पथक, अहमदनगर येथील 
३५ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ २०२० /प्र.क्र.२०३/आरोग्य-३ 


१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 


दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा - 
१ झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२./कोषा प्रशा-५, दिनांक- 
३१ मार्च, २०२०. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८./१६/आ.पु.क.आरोग्य -३, 
दिनांक- १२ फेब्रुवारी, २०२०. व दिनांक -- ३१ ऑगस्ट, २०२०. 
3) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/जिरुअहमदनगर, फिरते देखभाल पथक/६५५०-५१/२०, दिनांक-०५.११.२०२०. 
शासन निर्णय- 


उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 


नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय फिरते देखभाळ पथक, अहमदनगर येथील ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२० /प्र.क्र.२०३/आरोग्य-३ 


अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०५.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 


मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार जिल्हा रुग्णालय फिरते 


देखभाल पथक, अहमदनगर येथील सदर ३५ अस्थायी पदांना दि.०१.०६.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२०- 


२०२१ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०६ - सार्वजनिक आरोग्य 


०१० - किमान गरजा कार्यक्रम 
१०१ - रोग प्रतिबंध आणि रोग नियंत्रक 


१०१(१) - फिरते वैद्यकीय पथक (२२१० ०५७६) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८./१६/आ.पु.क.आरोग्य -३, 


दिनांक- १२ फेब्रुवारी, २०२० व दिनांक - ३१ ऑगस्ट, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१८०१०७९(७१७ असा आहे. हा 


आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२० /प्र.क्र.२०३/आरोग्य-३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


1 |. | Roshani Dinesh Kad 
Roshan ea inesh Kadam 
DN: CN = Roshani 


D | nes h Dinesh Kadam Patil, C = 


IN, S = Maharashtra, O = 
Kadam itanarasnra,ou - 
Patil 0१५१00 
12:48:18 --05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 


५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 


६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 


९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२० /प्र.क्र.२०३/आरोग्य-३ 


विवरण अ 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२० /प्र.क्र.२०३/आरोग्य-३ दिनांक ११ डिसेंबर २०२० 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय फिरते देखभाल 
पथक, अहमदनगर येथील ३५ अस्थायी पदांचा गोषवारा 


अ.क्र पदाचे नाव अस्थाई पदांची 
संख्या 

i | वैद्यकीय अधिकारी ३ 
२ अधिपरिचारीका ८ 
3 औषध निर्माता FD 
8 वाहनचालक 2 
५ कनिष्ठ लिपिक LS 
६ शिपाई २ 
9 स्वच्छक , 
८ कक्षसेवक ८ 
8 धोबी शाक, 
॥_ 2. | स्वयंपाकी 1१ 
| पहारेकरी Cs 
१२ सफाईगार ५ 

एकूण पदे ३५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


